श्री. wa. डी. दाणी, सहायक प्रादेशिक 
परिवहन अधिकारी यांच्या बदलीबाबत 


महाराष्ट्र शासन 
गुह विभाग 
शासन आदेश क्रमांक :- एमव्हीडी-१२१०/प्र.क्र.३९०/परि-४ 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, दिनांक :- ३० जलै, २०११. 


शासन अदेश -- श्री.एस.डी.दाणी, सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, प्रादेशिक परिवहन 
कार्यालय, नागपूर (ग्रामीण) यांची बदली प्रशासकीय कारणास्तव प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, नागपूर 
(शहर) येथील रिक्‍त पदावर या शासन आदेशान्वये करण्यात येत आहे. 


2. संबंधित नियंत्रक अधिकाऱ्यांनी श्री.एस.डी.दाणी, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
यांना तात्काळ कार्यमक्‍त करावे. तसेच श्री.एस.डी.दाणी, सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी 
त्यांच्या पदाचा कार्यभार त्यांच्या कार्यालयातील अन्य अधिकाऱ्याकडे सोपवून नेमणकोच्या ठिकाणी 
तात्काळ कार्यभार स्विकारावा. 


3. हे आदेश तात्काळ अंमलात येतील. 
डॅ. संक्रमण काळात कोणत्याही प्रकारची रजा मंजूर होणार नाही. 


महाराष्ट राज्याचे राज्यपाल यांच्या आदेशान्‌सार व नांवाने. 


पक At wtf 


( सतीश ) 


शासनाचे अवर 


प्रति. 
महालेखापाल (लेखा व अन्ज्ञेयता / लेखा परीक्षा) महाराष्ट्र - १/२, मुंबई/नागप्र 
परिवहन आयकत, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, नागपूर (शहर/ग्रामीण),(परिवहन आयकत कार्यालयामार्फत) 
श्री.एस.डी.दाणी. सहाय्यक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 
(परिवहन आयकत कार्यालयामार्फत) 
जिल्हा कोषागार अधिकारी, नागपूर 
निवडनस्ती (परि-४) 


